सहकारी सूतगिरण्यांची शासन अर्थसहाय्यासाठी 
निवड करणेबाबतच्या प्राप्त प्रस्तावांचा सखोल 
अभ्यास करण्यासाठी व त्यांस मान्यता देण्यासाठी 
वस्त्रोद्योग विभागाची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- सूतगि-३३१८/प्र.क्र.६७/टेक्स-१ (9) 
विस्तार इमारत, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ जानेवारी, २०१९. 


वाचा :- शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. प्रकल्प-१२१५/प्र.क्र.४१/टेक्स-१ (अ), 
दिनांक १६ मार्च, २०१७. 


प्रस्तावना :- 
सहकारी सूतगिरणी प्रकल्पांचे फेरमुल्यांकन करण्यासाठी दि. १६ मार्च, २०१७ च्या शासन 


निर्णयान्वये वस््रोद्योग विभागाची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीकडे 


सहकारी सूतगिरण्यांची शासन अर्थसहाय्यासाठी निवड करणेबाबतच्या प्राप्त प्रस्तावांचा सखोल 


अभ्यास करण्याचे व त्यांस मान्यता देण्याचे कामकाज सोपविण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. 


शासन निर्णय :- 


शासन निर्णय, दिनांक १६ मार्च, २०१७ अन्वये गठित करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ 


उपसमितीकडे सहकारी सूतगिरण्यांची शासन अर्थसहाय्यासाठी निवड करणेबाबतच्या प्राप्त 


प्रस्तावांचा सखोल अभ्यास करण्याचे व त्यांस मान्यता देण्याचे कामकाजही याद्वारे सोपविण्यात 
येत आहे. 


२. सदर समिती सहकारी सूतगिरणी प्रकल्पांचे फेरमुल्यांकन करण्याबाबत तसेच सहकारी 


सूतगिरण्यांची शासन अर्थसहाय्यासाठी निवड करणेबाबतच्या प्राप्त प्रस्तावांचा सखोल अभ्यास 


करील व त्यांस मान्यता देण्याबाबत निर्णय घेईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि-३३१८/प्र.क्र.६७/टेक्स-१ (ब) 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१२१११२७३६५५०२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by Prasenjeet Karlekar 


e 
p DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co- 
fa S e Nn) e e Operation Marketing and Textile, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d219c43caa42a6d2cl 1a62256b2ff3ad939a4 


20c9fb6fa0cb24c384214bcee8c, cn=Prasenjeet 
arlekar i 


Date: 2019.01.21 11:32:26 +05'30' 


(प्रसेनजीत कारलेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. मंत्री (रोजगार हमी व पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (कामगार, भुकंप पुनर्वसन, कौशल्य विकास व माजी सैनिकांचे कल्याण ) यांचे 
खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. राज्यमंत्री (गृह ग्रामीण, वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

८. सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

९. संचालक वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१०.अवर सचिव , टेक्स-१ (अ), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्या., मुंबई 

१२.निवड नस्ती (टेक्स-१ (ब) ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


